वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील 
कामांमध्ये बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.२४६ /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२२३/प्र.क्र.२४६/ 
योजना-१, दिनांक ३०.०८.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन 


निर्णय दिनांक ३०.०८.२०२३ अन्वये छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६ कामांना प्रशासकीय मान्यता व 


सदरहू कामांसाठी रु.५०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


2: संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक 30.02.2023 अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आलेल्या ६ कामांपैकी अ.क्र.२, 3 व ४ येथील रु.१९.०० लक्ष रक्कमेची ३ कामे रद्द करुन त्यांऐवजी 


खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार नवीन २ कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच रद्द करण्यात आलेल्या कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी नवीन प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत असलेल्या कामांसाठी वापरण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय दिनांक ३०.०८.२०२३ मधील रद्द करण्यात येत असलेली कामे 


अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप THe] करुन 
नाव नाव दिलेला निधी 
गि तोलानाईक तांडा | सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 
(२३०) 
२ | चिंचोली लालुनाईक तांडा | RAS रस्ता करणे ५.०० 
छ.संभाजीनगर| चिंचोली 
(११०) 
३ बालुनाईक तांडा | पथदिवे बसविणे ४.०० 
(७०) 


एकूण १९.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.२४६/योजना-१ 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा/वस्तीचे नाव कामाचे स्वरुप कामाची 
नाव व लोकसंख्या किंमत 
ba सिमेट रस्ता करणे | १५.०० 
छ.संभाजीनगर | गाडीवाट तांडा क्र.३ 
२ (१४९) पथदिवे बसविणे | ४.०० 
एकूण १९.०० 


३. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, छ.संभाजीनगर यांनी वरील कामांना 
निधी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व arial पुर्तता होत असल्याची 
खातरजमा करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१६१७२२४३१६३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, छ.संभाजीनगर. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छ.संभाजीनगर. 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), छ.संभाजीनगर. 
८. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, छ.संभाजीनगर. 
९. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, छ.संभाजीनगर, जि.छ.संभाजीनगर. 
१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, छ.संभाजीनगर . 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ.संभाजीनगर . 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.२४६/योजना-१ 
१२.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (योजना-१). 


